शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून कायम विनाअनुदानित 
तत्वावर पदविका औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या 
नवीन संस्था सुरू करणे, विद्यमान पदवी 
औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या संस्थेमध्ये 
विनाअनुदानित तत्वावर नवीन पदविका औषधनिर्माणशास्त्र 
अभ्यासक्रम सुरू करणे व विद्यमान औषधनिर्माणशास्त्र 
पदविका संस्थेच्या नावात बदल करणे इ. करण्यास 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र.€-६५७८३३-ना0-१४०२५/११/२०२३-॥॥--1८-५) 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- २१ ऑगस्ट, २०२३. 
संदर्भ-१) संचालक, तंत्र शिक्षण संचाळनाळय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
१०/डी.फार्म./पीसीआय मान्यता/२०२३-२४/६८२, दि.१४/०८/२०२३. 
२) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
१०/डी.फार्म./पीसीआय मान्यता/२०२३-२४/६८४, दि.१४/०८/२०२३. 
3) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
१०/डी.फार्म./पीसीआय मान्यता/२०२३-२४/६९१, दि.१७/०८/२०२३. 
प्रस्तावना :- 
फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडीया, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या परवानगीस अनुसरून शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ 
पासून राज्यात विनाअनुदानित तत्वावर औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रमांची नवीन संस्था सुरू करणे, 
विद्यमान पदवी औषधनिर्माणशञास््र अभ्यासक्रमाच्या संस्थेमध्ये विनाअनुदानित तत्वावर नवीन पदविका 
औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रम सुरू करणे व विद्यमान औषधनिर्माणशास्त्र पदविका संस्थेच्या नावात बदल करणे इ. 
साठी शासन मान्यता देणेबाबत संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय यांनी संदर्भाधिन पत्रांद्वारे प्रस्ताव शासनास 
सादर केलेला आहे. 
शासन निर्णय :- 
फार्मसी कौन्सिळ ऑफ इंडीया, नवी दिल्ली यांनी शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून राज्यात विनाअनुदानित 


तत्वावर औषधनिर्माणश्ासत्र पदविका अभ्यासक्रमांची नवीन संस्था सुरू करणे, विद्यमान पदवी sive arora 
अभ्यासक्रमाच्या संस्थेमध्ये विनाअनुदानित तत्वावर नवीन पदविका औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रम सुरू करणे व 


शासन निर्णय क्रमांकः E-§4C33-HTED-9802Y/99/2023-MHT-TE-4) 


विद्यमान औषधनिर्माणशास्त्र पदविका संस्थेच्या नावात बदल करणे याबाबत दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन खालील 
तक्त्यात नमुद केल्यानुसार सोबत जोडण्यात आलेल्या Annexure A , 8, ७ मध्ये नमुद संस्थांना त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविण्यात आल्यानुसार खालील अटी व शातींच्या अधिन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. Rane तपशिल एकूण 
संस्था/अभ्यासक्रम 
ie Annexure-A | राज्यात विनाअनुदानित तत्वावर औषधनिर्माणश्ास्र पदविका ०७ 
अभ्यासक्रमाची नवीन संस्था सुरू करणे. 
२ | Annexure-B | विद्यमान पदवी औषधनिर्माणझास्त्र अभ्यासक्रमाच्या संस्थेमध्ये शिंग 


विनाअनुदानित तत्वावर नवीन पदविका औषधनिर्माणशास्त्र 
अभ्यासक्रम सुरू करणे 


3 Annexure-C | विद्यमान औषधनिर्माणझास्त्र पदविका संस्थेच्या नावात बदल a 
करणे 


अटीव शर्ती - 

१) सदर मंजूरी कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 

२) प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद/ फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडीया, नवी दिल्ली यांनी 
विहित केलेल्या तसेच दिनांक २१ मे, १९८३ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे 
संबंधित संस्थेस बंधनकारक राहील. 

३) सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेची प्रवेशा क्षमता विवरणपत्रातील त्यांच्या नावासमोर नमूद केल्याप्रमाणे 
मर्यादित राहील. 

४) शासनाने विहित केलेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद/ फार्मसी कौन्सिळ ऑफ इंडीया, नवी 
दिल्ली यांनी विहित केलेल्या सर्व अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत संस्थेस करारनामा करावा लागेल. तसेच 
संबंधित कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्या 
संमतीने समाधानकारकरित्या करण्यात येईल. 

५) सदर पदविका अभ्यासक्रमांसाठी संबंधित संस्थेने महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाची संलग्नता घेणे 
आव्यक आहे. 

६) फार्मसी कौन्सिळ ऑफ इंडीया, नवी दिल्ली यांच्या मानकाप्रमाणे सर्व सोयी सुविधा पुर्ण करुन देण्यास संस्था 
पुर्णपणे जबाबदार राहील असे हमीपत्र संबंधित संस्थाप्रमुखांनी संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडे सादर करावयाचे आहे. त्यानंतरच सदर संस्थांना अभ्यासक्रम सुरू 


करण्यासाठी संचालनालयाने संमती द्यावयाची आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः E-§4C33-HTED-9802Y/99/2023-MHT-TE-4) 


७) संबंधित संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडे आवश्‍यक ते प्रक्रिया शुल्क व संचीत 
ठेव संयुक्‍त खात्यात भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 

८) सदर व्यावसायीक पदविका अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित अभ्यासक्रमांच्या Was 
नियमानुसार /पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 

९) अभ्यासक्रमांची शुल्क निश्चिती शुल्क नियामक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ शासनाने वेळोवेळी 
निर्देशीत केलेल्या प्राधिकरणामार्फत विहीत करण्यात येईल. 

qo) शुल्क नियामक प्राधिकरण/शासनाने वेळोवेळी निर्देशित केलेल्या प्रधिकरणामार्फत विहित केलेल्या शिक्षण 
शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित संस्थांनी आकारल्यास त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूजान 
(प्रोहिबिशान ऑफ कॅपिटेशन फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 

११) संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी शासन नियमाप्रमाणे नियुक्‍त 
करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते देण्यात यावेत. तसेच शिक्षकवृंद व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व 
भत्ते इत्यादीबाबत तसेच विद्यार्थ्यांकडून शासनाकडे तक्रारी आल्यास संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात 
येईल. 

१२) संस्थेतील ग्रंथालयास आवऱ्यक ती पुस्तके, नियतकालिके अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद/फार्मसी 
कौन्सिळ ऑफ इंडिया यांचे मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा 
पुरेपूर उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक आहे. तसेच 
विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा (उदा. 
प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक आहे. 

१३) सदर संस्था, संचालक, तंत्रशिक्षण यांच्या नियंत्रणाखाली राहिल व संबंधित अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा 
महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, वांद्रे, मुंबई यांच्याकडून घेतल्या जातील. 

१४) रॅगिंग संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, १९९९ यांची 
कठोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्‍यक राहील. 

१५) याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई व 
संबंधित विद्यापीठ यांनी घालून दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील. 

१६) ज्या संस्थांनी संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे शासनाने विहीत केलेले नोंदणी शुल्क 
अदा केलेले नाही, त्या संस्थांकडून संचालकांनी अंतीम मान्यता देण्यापूर्वी ते वसूळ करावे. या शासन 
मान्यतेनुसार नवीन अभ्यासक्रमांचा समावेश शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ च्या प्रवेश प्रक्रियेत करण्याची 


कार्यवाही संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी त्वरीत करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः E-§ 49 33-HTED-98024/99/2023-MHT-TE-4) 


2. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या « www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन 


देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०८२११५२३४२३८०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ञानुसार व नावाने, 
Digitally signed by AJAY VITTHAL KHARDE 
DN: IN, GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HIGHER 
AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=99f2d58601919f488f4e4b4238bd3f1 def1 3cbf3ed7d8 
70c3ce707f566424ec3, pe 


serial INumber=C5 1 AE2EF70E8CB85FD2CAD9AA28A46D0972A 
K H A R D ) F 1A9B3FEB81BAAB9A648B45BE1B24, AJAY VITTHAL 

KHARDE 

Date: 2023.08.21 15:26:53 +05'30' 


(अजय वि.खर्डे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री (उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई., 

संबंधित सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय., (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
संबंधित संस्था., (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा मजला, 
agar भवन, जनपथ, नवी दिल्ली- ११० ००१., 

फार्मसी कौन्सिळ ऑफ इंडिया, कम्बाइन्ड काऊन्सिल्स बिल्डिंग, कोटला रोड, एजवान-इ-गालिब 
मार्ग, नवी दिल्ली-११० ००२., 

सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण भाग), नवी 


दिल्ली., 


qo) विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, इंडस्ट्रियल 


रिसर्च flesh, are इन्स्टिट्युट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजिनिअरिंग (एनआयटीआयई) here, flere 
लेक पवई, मुंबई - Yoo ०८७, 


११) निवड नस्ती/तांशि-५. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


शासन निर्णय w.E-657833-HTED-14025/11/2023-MHT-TE-5, दिनांक :- 21 ऑगस्ट , 2023. 
Annexure - A 
List of New 1). Pharmacy (Un-aided) Institutes, Approved by PCI from A.Y. 2023-24. 


Sr. | DTE | PCI Institute Name Institute Address (As Institue District Name Region Program Affiliating Course Course Intake Intake Remark 
No. | Code | Code per Institute Letter) Autonomy Name Name Board/ Name Status | Approved | Approved 
Status University by PCI by PCI 


A.Y. 2022- | A.Y. 2023- 


23 24 
1 NEW Late Shri S.B. Purushottam Patur, Dist. Akola- Non- a Amravati Post H.S.C. Maharashtra Un-aided 
College of Pharmacy, 444501 Autonomous Diploma in State Board 
Pharmacy (D. Jof Technical 
Pharm) Education 
2 NEW Saisiddhi College of Pharmacy |Paregaon, Tal. Yeola, Non- ashi Post H.S.C. Maharashtra Un-aided 
Dist Nashik-423401 Autonomous Diploma in State Board 
Pharmacy (1). |० Technical 
Pharm) Education 


Un-aided 


3 NEW Arman Institute of Pharmacy —_|Shirur Anantpal-413544 |Non- Latur Aurangabad _ |Post H.S.C. Maharashtra 
Autonomous Diploma in State Board 
Pharmacy (1). Jof Technical 
Pharm) Education 


4 NEW MKD College of Pharmacy Navapur Road, Waghale |Non- Nandurbar Post H.S.C. Maharashtra 
Phata, Virchak, Tal. Autonomous Diploma in State Board 
Nandurbar, Dist- 
Nandurbar-425412. 

5 NEW AAER's Asian College of S.No. 28/15/16/31, Non- Pune Pune Post H.S.C. Maharashtra 

Pharmacy Narhe-Dhayri Road, Autonomous Diploma in State Board 

Pari Company Chowk, Pharmacy (1). Jof Technical 
Dhayri, Pune-411041. Pharm) Education 


Un-aided 


Pharmacy (D. |of Technical 
Pharm) Education 


Un-aided 


NEW Vidya Amrut Dnyan Shirsondi, Tal. Non- Nashik Post H.S.C. Maharashtra Un-aided 
Pratisthan's Vitthai Pandit Malegaon, Dist.Nashik- |Autonomous Diploma in State Board 
Deore Institute of Pharmacy, 423208. Pharmacy (D. |of Technical 
Pharm) Education 


Post H.S.C. Maharashtra 
Diploma in State Board 
Pharmacy (1). Jof Technical 
Pharm) Education 


Un-aided 


iar ae lar) lar) lac) lar) lac) 
> > > a > > > 
B B = = दि = B 
5 5 ठं 3 3 3 3 
£ £ £ £ £ £ £ 
Q Q Q Q Q Q Q 
ai Me “ bo “<a Aa bo 


7 NEW Parvatibai Genba Moze S. No. 25/1/3, Balewadi, |Non- 
College of Pharmacy Pune-411045. Autonomous 


lof1 


शासन निणंय p.£-657833-HTED-14025/11/2023-MHT-TE-5) , दिनांक :- 21 ऑगस्ट , 2023. 


Annexure-B 
List of New D.Pharmacy Course (Un-aided) in Existing Institues, Approved by PCI from A.Y.2023-24. 


Annexure -B 


Sr. | DTE | PCI | Institute Name and Address | Institute Institue District Name Region Program Affiliating Course Course Intake Intake Remark 
No. | Code | Code Status Autonomy Name Name Board/ Name Status | Approved | Approved 
(Aided/ Status University by PCI by PCI 
Un-aided) ALY. 2022- | A.Y. 2023- 
23 24 
1 5210 | PCI- |Kalyani Charitable Trust's, Un-aided |Non- Nashik Nashik Post H.S.C. |Maharashtra |Pharmacy |Un-aided i 60 New Course 
1088 |Ravindra Gambhirrao Sapkal Autonomous Diploma in State Board 


College of Pharmacy, Sapkal 
Knowledge Hub Orchid 
International School Complex, 
Kalyani Hills, Anjaneri, Tal. 
Trimbakeshwar Dist. Nashik- 
422213. 


Pharmacy (D. |of Technical 


Pharm) 


Education 


D. Pharmacy 


शासन निर्णय W.£-657833-HTED-14025/11/2023-MHT-TE-5), leah :- 21 ऑगस्ट , 2023 
Annexure-C 
Change in Address of Institute 2023-2024. 


Institute Old Name Institute New Name 


Sikh Education Society, Bezon Bagh, |Gurunanak Technical Institute D. Pharm, 
Kamgar Nagar, Kamptee Road, Nari, Nagpur 


PCI-804 | 4260 


